अखिल भारतीय da शिक्षण परिषदेने दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
विद्यमान विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्या नावात 
बदल करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२०३/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २२ जुलै, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/एआयसीटीई-॥॥51 ।९७॥७ Change/ 
पुणे/२०२४/(६/६), दि.०१.०७.२०२४. 


प्रस्तावना : 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वाचा येथील दि.०१.०७.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये, तंत्रशिक्षण 
संचाळनालयाच्या अधिपत्याखालील पुणे विभागातील विद्यमान विनाअनुदानित शैक्षणिक 
संस्थेच्या नावात बदल करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून उक्त शैक्षणिक संस्थांच्या नावात बदल करण्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून, 
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील पुणे विभागातील प्रपत्रात नमूद विद्यमान 
विनाअनुदानित ६ शौक्षणिक संस्थांच्या नावात बदल करण्यास, खालीळ अटी व शातींच्या अधीन 
राहून शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती:- 


१) सदर मान्यता ही, उक्त संस्था / महाविद्यालय सुरु करण्यास शासन मान्यता दिलेल्या मूळ 
आदेशातील अटी व शा्तीच्या अधीन राहील. 

२) शासन निर्णय दि.२२.०२.२०१८ अन्वये विहित केलेले नोंदणी शुल्क संस्थेने / 
महाविद्यालयाने भरणा केले नसेल, तर ते सहसंचालक, da शिक्षण विभागीय कार्यालय, 
पुणे यांनी संस्था / महाविद्यालयाकडून भरणा करुन घ्यावे. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती संस्था / महाविद्यालयावर बंधनकारक राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२०३/तांशि-४ 


3. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२२१८४७४९४४०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GHAHAJAUAN (0 


S = Maharashtra, 0 = GOVERNMENT OF 


S HAKU R M U LAN | वत दी AND TECHNICAL 


Date: 2024.07.22 18:59:08 +05'30' 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
४) कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

) 

) 


संबंधित महाविद्यालय व ट्रस्ट (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
६) निवडनस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रपत्र 
HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.203/TE-4, Dated: 22 July, 2024 
List of Change in Name of Institutes Approved by AICTE from 2024-25 


Region : Pune 


Region Code 
1 1-12863243 Pune 6115 ALLANA INSTITUTE OF ALLANA INSTITUTE OF COMPUTER 2390 B, KB HIDAYTULLAH ROAD, AZAM 
MANAGEMENT SCIENCES, PUNE APPLICATION AND INFORMATION CAMPUS, CAMP, 
TECHNOLOGY 
2 1-8019451 Pune 6315 SANJEEVAN ENGINEERING & SANJEEVAN GROUP OF INSTITUTIONS SANJEEVAN KNOWLEDGE CITY, SOMWAR 
TECHNOLOGY INSTITUTE PETH, TAL. PANHALA, DIST. KOLHAPUR. PIN 
416201, PANHALA, KOLHAPUR, Maharashtra, 
416201 5 


3 1-442128781 Pune 6402 SHRI PRINCE SHIVAJI MARATHA NEW INSTITUTE OF TECHNOLOGY, R.S. NO. 264, SHANTI NAGAR, UCHAGAON, 
BOARDING HOUSE'S NEW KOLHAPUR KOLHAPUR - 416005 
POLYTECHNIC 
4 1-5099471 Pune 6635 SAMARTH GROUP OF INSTITUTIONS SAMARTH COLLEGE OF ENGINEERING AND |A- BANGARWADI, P-BELHE,TAL- JUNNAR 
MANAGEMENT 
5 1-462450421 Pune 6714 SHREE DATTA POLYTECHNIC COLLEGE APPASAHEB ALIAS SA. RE. PATIL DATTANAGAR 416120 TAL:SHIROL 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DATTANAGAR]DIST:KOLHAPUR, SHIROL, KOLHAPUR, 
Maharashtra, 416120 
1-425517941 Pune 6715 BABASAHEB PHADTARE POLYTECHNIC BABASAHEB PHADTARE ENGINEERING &  |७ा. No. 40/1 Kalamb-Walchandnagar, Tal. Indapur, 
TECHNOLOGY Kalamb-Walchandnagar Tal Dist. Pune - 413 114 
Indapur Dist Pune 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 
S HA H AJAHAN DN: CN = SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND TECHNICAL 


SHAKUR MULANI fase 
Date: 2024.07.22 18:59:21 +05'30' 


Page 1 of 1 


